RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


Reg.No.MH /MR /South -322 /2013–15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ७८ ] 


शनिवार , नोव्हेंबर १, २०१४ / कार्तिक १० , शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २३१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१४ 


अधिसूचना 


. 


. 


सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम , १८ ९ ७ व भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७. 

क्रमांक एफएलडी. २३ / २०१० / प्र.क्र . ३५३/ फ - ३. — ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९ २७ ( १९२७ चा सोळा ) चे कलम ४ अन्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करून, तत्कालीन मुंबई शासनाने , अधिसूचना क्रमांक एफएलडी/ ११५३ / ५७१२७( ii )- जे, दिनांक १२ नोव्हेंबर १९ ५३ 
अन्वये, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहुवाडी तालुक्यातील काही गावांची, अनुसूचीत नमूद केलेली विवक्षित जमीन राखीव वन म्हणून गठित 
करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे घोषित केले होते ; 

आणि पूर्वोक्त जमिनीवर तथाकथित असणाऱ्या , एखाद्या व्यक्तीच्या कोणत्याही हक्कांचे अस्तित्व , स्वरूप आणि व्याप्तीबाबत चौकशी 
करणे आणि ते ठरवण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ उपकलम (१) चा खंड ( C ) अंतर्गत शाहुवाडी तालुक्याचे प्रभारी सहायक 
किंवा उप जिल्हाधिकारी उत्तर यांची, पूर्वोक्त अधिसूचनेद्वारे वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे आणि सदर वन जमाबंदी 
अधिकारी यांनी कलम ११, १२ , १५ आणि १६ अंतर्गत पारित केलेल्या कोणत्याही आदेशावर अपिलांच्या सुनावणीसाठी जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर यांची कलम १७ खाली अपिलीय अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, पूर्वोक्त वन जमाबंदी अधिकारी यांनी त्यांचे आदेश दिनांक १ सप्टेंबर २०१२ अन्वये देवस्थान व्यवस्थापन समिती , 
पश्चिम महाराष्ट्र , कोल्हापूर यांचा मौजे कासार्डे, तालुका शाहुवाडी मधील ५११.०७ ( एकर गुंठे ) जमिनीवरील हक्काचा दावा मान्य केला 
आहे आणि सदर जमीन प्रस्तावित राखीव वनाच्या हद्दीतून वगळण्याचे आदेश जारी केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ), कोल्हापूर यांनी वन जमाबंदी अधिकारी यांचे पूर्वोक्त दिनांक १ सप्टेंबर २०१२ च्या 
आदेशामुळे व्यथित होऊन पूर्वोक्त अधिनियमातील कलम १७ च्या तरतुदीनुसार पूर्वोक्त आदेशाविरुद्ध, पूर्वोक्त अधिसूचनेनुसार नेमणूक झालेले 
अपिलीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर यांच्या समोर अपील क्र . ५५/२०१३ दाखल केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर हे, देवस्थान समिती पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूरचे अध्यक्ष आहेत , जे पूर्वोक्त अपिलातील 
एक पक्षकार आहेत आणि त्यामुळे ते स्वतः पूर्वोक्त अपीलाचा निवाडा करू शकत नाहीत ; 


. 


. 


( १ ) 


भाग चार - अ - २३१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , नोव्हेंबर १, २०१४ / कार्तिक १० , शके १ ९३६ 


आणि ज्याअर्थी, मुख्य वनसंरक्षक कोल्हापूर यांनी पूर्वोक्त आदेशाविरुद्ध केलेल्या अपील क्रमांक ५५/२०१३ ची सुनावणी तसेच निवाडा 
करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासन , जिल्हाधिकारी, सांगली ह्यांना अपिलीय अधिकारी म्हणून नियुक्त करणे योग्य समजत आहे . 

म्हणून आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१ ९ २७ चा सोळा) चे कलम १७ सह जनरल क्लॉजेस अॅक्ट , १८ ९ ७ (१८ ९ ७ चा दहा) च्या 
कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून आणि शासन अधिसूचना क्रमांक एफएलडी /११५३/ ५७१२७(ii )- जे, दिनांक १२ नोव्हेंबर 
१९ ५३ मध्ये सुधारणा करून मुख्य वनसंरक्षक , कोल्हापूर यांनी दिनांक १ सप्टेंबर २०१२ च्या आदेशाविरुद्ध दाखल उक्त अपील क्रमांक 
५५/२०१३ व तसेच या संदर्भात दाखल झालेली किंवा दाखल होणाऱ्या दाव्यांची सुनावणी व निवाडा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, सांगली 
यांची अपिलीय अधिकारी म्हणून नेमणूक करत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वीरेन्द्र तिवारी , 
मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , नोव्हेंबर १, २०१४ / कार्तिक १०, शके १ ९३६ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 30th October 2014 


NOTIFICATION 


GENERAL CLAUSES ACT, 1897 AND INDIAN FOREST Act , 1927 . 


No. FLD . 23 /2010 /C.R . 353 / F - 3. — Whereas vide Government Notification No. FLD / 1153 / 
57127 (ii)-J , dated the 12th November 1953 issued in exercise of the powers conferred by section 
4 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) the then Government of Bombay has declared 
that it is proposed to constitute certain lands of some villages in Shahuwadi Taluka of the 
Kolhapur District specified in the Schedule annexed thereto , as a reserved forest ; 

And whereas , by the said notification dated the 12th November 1953, Assistant or Deputy 
Collector North in charge of the Shahuwadi Taluka is appointed under clause (c ) of sub - section 
( 1 ) of section 4 of the said Act, to be the Forest Settlement Officer to enquire into and determine 
the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over 
the said land and the Collector of Kolhapur is appointed , under section 17 of the said Act, to 
hear appeals from any orders passed by the said Forest Settlement Officer under sections 11 , 
12 , 15 and 16 of the said Act ; 

And whereas , the said Forest Settlement Officer vide his order dated the 1st September 
2012 has admitted the claim of the Devasthan Vyavasthapan Samiti, Western Maharashtra , 
Kolhapur to the rights in respect of the certain land admeasuring total 511.07 ( Acre Guntha ) 
situated at village Kasarde, Shahuwadi Taluka and ordered the said land to be excluded from 
the limits of proposed reserved forest ; 

And whereas, the Chief Conservator of Forest ( Territorial), Kolhapur Circle , being aggrieved 
by the said order dated the 1st September 2012 of the said Forest Settlement Officer , has 
preferred an Appeal No. 55 of 2013 against it as per the provisions of section 17 of the said Act 
before the Collector of Kolhapur being the Appellate Officer appointed by the said notification ; 

And whereas , the Collector of Kolhapur is having a charge of Chairman of Devasthan 
Vyavasthapan Samiti , Western Maharashtra , Kolhapur, which is one of the party to the said 
appeal and therefore , cannot decide the said appeal himself ; 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to appoint the 
Collector of Sangli District to be the Appellate Officer to hear and decide the said Appeal No. 
55 of 2013 preferred by the Chief Conservator of Forest ( Territorial), Kolhapur Circle against 
the said order. 

Now , therefore, the Government of Maharashtra , in exercise of the powers conferred by 
section 17 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) read with section 21 of the General 
Clauses Act, 1897 ( X of 1897); and in modification of the Government Notification No. FLD / 
1153/57127 (ii)-J, dated the 12th November 1953, hereby appoints the Collector of Sangli District 
to be the Appellate Officer to hear and decide the said Appeal No. 55 of 2013 preferred by the 
Chief Conservator of Forest (Territorial) , Kolhapur Circle against the said order , dated 
1st September 2012 of the said Forest Settlement Officer and all other related matters filed or 
to be filed in this respect . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 
Chief Conservator of Forest (Mantralaya ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


